मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण पूर्व 
भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी व 
पश्शुधनासाठी कृष्णा नदीमधून टेंभू उपसा 
सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध करुन 
देण्यासाठीच्या योजनेस निधी वितरीत 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टंचाई २०१७/प्र.क्र.१२७/पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय इमारत संकुल, नविन इमारत ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २३ जुले, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः टंचाई -२०१९/प्र.क्र. १२७/पापु- 
१४, दिनांक २७ मार्च, २०१८ 


२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांकः एससीवाय -२०१८/प्र.क्र. ३/म-७,दिनांक १० 
जुले, २०१९ 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः टंचाई -२०१७/प्र.क्र. १२७/पापु- 
१४, दिनांक १९ Wes, २०१९ 
४) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांकः एससीवाय -२०१८/प्र.क्र. ३/म-७,दिनांक १३ 
जुले, २०२१ 
५) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांकः एससीवाय-०७/२०१९/प्र.क्र.४४/म-११, 
दिनांक १५ जुले, २०२१ 
प्रस्तावना - 
मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण तालुक्‍याच्या पूर्व भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी 
व पद्युधनासाठी कृष्णा नदीमधून टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
राबवावयाच्या उपाययोजनांच्या कामासाठी योजनेच्या अंदाजपत्रानुसार खटाव तालुक्‍यातील 
रु.४७२.८९ लक्ष व माण तालुक्यासाठी रु. ४३२.३२ लक्ष असा एकूण रु. ९०५.२१ लक्ष निधीच्या कामांना 
संदर्भाधीन क्र.०१ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सदर प्रशासकीय मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र.१२७/पापु १४ 


देण्यात आलेल्या रु. ९०५.२१ लक्ष एवढ्या निधीपैकी रु. ६६५.९९ लक्ष इतका निधी संदर्भाधिन क्र.०३ 
शासन निर्णयान्वये विभागीय आयुक्त, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. 

सदर प्रशासकीय मान्यतेनुसार पूर्ण करण्यात आलेल्या योजनांवरील कामाच्या देयकांची 
अदायगी करण्यासाठी एकूण अंदाजपत्रकाच्या उर्वरित रुपये २३९.२२ लक्ष इतका निधी संदर्भाधीन 
क्रमांक- ५ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागास वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार याप्रकरणी 
विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे मार्फत निधी वितरीत करण्याचे आदेशा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण 
तालुक्याच्या पूर्व भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी व wears कृष्णा नदीमधून टेंभू उपसा सिंचन 
योजनेतून पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांच्या कामासाठी संदर्भाधिन क्र. 
०१ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रु. ९०५.२१ लक्ष एवढ्या निधीपैकी रु. 
६६५.९९ लक्ष इतका निधी संदर्भाधिन क्र.३ शासन निर्णयान्वये विभागीय आयुक्त, पुणे यांना वितरीत 
करण्यात आळेला आहे. आता सदर निधीपैकी उर्वरित रु. २३९.२२ लक्ष इतका निधी प्रचलित शासन 
निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या अटी व शर्ती तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, पुणे यांना मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती 

विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करावा. 

२) या योजनेच्या प्रलंबित देयकांच्या प्रदानासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. अन्य 
टंचाई कालावधीतील उपाययोजनांसाठी सदर निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

३) ज्या योजना जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात येत आहेत, या योजनेचा निधी संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांनी योजना राबविणाऱ्या संबंधित अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
मंडळ, सांगली यांचेकडे तात्काळ वितरीत करावा. . 

४ सदर निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातच खर्च होणे आवश्‍यक आहे.तो व्यपगत होणार 
नाही अथवा कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यात काढून ठेवला जाणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 

५) सदर वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे पूर्ण विनियोजन झाल्याबाबत उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


fe) 
— 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र.१२७/पापु १४ 


२. याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, 


०१-अवर्षण, १०२ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ९२ - राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार 


खर्च, (९२) (०१) पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक निकडीचा पुरवठा (अनिवार्य) ३१ सहाय्यक अनुदाने 


(वेतनेत्तर) (२२४५ २१८५) या लेखाशिर्षाखाळी महसूल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाने उपलब्ध 


करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२३१२१७२९८६२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७-७ 


Varsha 


‘Water Supply and Sanitation Depart! t, 
postalCode=400001, st=Maharash 
2.5.4.20=318374474bdbbee0a87fa98c6ce4add 
bc6f40c52596bc652c9c91f0a77a35550, 

INumber=b030780a01 2e3648cb356030f4 
d4bfd6dcfedSe1526059a46c087a1 4fe3c29a0, 


G (1 n V a n t cn=Deshmukh Varsha Gunvant 
Date: 2021.07.23 11:30:20 +05'30' 


(वर्षा देशमुख) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

२. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव, (म.व पु.) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
६. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 


७. विभागीय आयुक्त, पुणे 
८. जिल्हाधिकारी, सातारा / सांगली 


९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा / सांगली 


१०.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 
११.अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 


१२. कार्यकारी अभियंता, टेंभु उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग क्र. १, सांगली 


१३. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली 


१४. मा.मंत्री (पा.पु. व स्व.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


१५ 


ae 


. मा.राज्यमंत्री (पा.पु. व स्व.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र.१२७/पापु १४ 


१६. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
१७. सह सचिव (पापु १४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
१८. पापु १४ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


